उप संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सह संचालक, नगर 
रचना (गट-आअ/राजपत्रितो पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : पदोन्न-१३२४/प्र.क्र.१०९/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांक : ईएसबी-११२२/प्र.क्र.५२/१३, दि.१९.०६.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सह संचालक, नगर रचना 
(गट-आअ/ राजपत्रित) (एस-२७ : १,२३,१००-२,१५,९००) या संवर्गातील रिक्‍त पदे निम्न संवर्गातील उप 
संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित) (एस-२५ : ७८,८००-२,०९,२००) या संवर्गातून पदोन्नतीने 
भरण्यासाठी आस्थापना मंडळ क्र.२ ची बैठक दि.१९.०६.२०२४ रोजी घेण्यात आली होती. त्यानुसार 
आस्थापना मंडळाने सेवाज्येष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यासाठी पात्र असलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या सन २०२३-२०२४ साठी तात्पुरती निवडसूचीस मान्यता दिली असून सदर अधिकाऱ्यांना 
पदोन्नती व पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने आता 
खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत. 


शासन आदेठा :- 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खालील विवरणपत्रात 
दर्शविण्यात आलेल्या उप संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सह 
संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित) (एस-२७ : १,२३,१००-२,१५,९००) या पदावर खालील 
अटींच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र ज्येष्ठता क्रमांक अधिकाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 
(तात्पुरती ज्ये.सू.२०२४) 
| ४ श्रीमती जयश्रीराणी बाळकृष्ण इ.मा.व. 
सुर्वे 
२ 4 श्रीमती सुप्रिया प्रभाकर थुल अ.जा. 
३ g श्री.आकाडा टिकाराम बागुल अ.ज. 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-१३२४/प्र.क्र.१०९/नवि-२७, 


अ.क्र ज्येष्ठता क्रमांक अधिकाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 


(तात्पुरती ज्ये.सू.२०२४) 

8 9 श्री.अशोक बाबूराव पाटील खुला 

५ é श्री.श्रीकांत मारुतीराव देशमुख खुला 

६ ९ श्री.धनंजय शिवगोडा खोत भ.ज.क. 

७ ae ० श्री.विजय बाबाराव avs अ.जा. 

८ | q श्री.नवनाथ भाऊसाहेब भ.ज.ड. 
नागरगोजे 

8 2 श्री.प्रकाश रामचंद्र ठाकूर अ.ज. 

णि १५ श्री.विजयकुमार लक्ष्मण भ.ज.क. 
वाघमोडे 

ce १६ श्री.ओवेस एजाज मोमीन इ.मा.व. 

अटीव शर्ती :- 


Vi. 


पदोन्नतीच्या कोट्यातील Rat पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून सदर 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

Re fader स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व Re FARM स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमूद रिट 
याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 

मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.५५८/२०२० 
च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकार्‍्यांविरुद्ध सद्यःस्थितीत कोणतीही 
विभागीय चौकशी / न्यायालयीन कारवाई प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही. 

ज्येष्ठतासूचीनुसार विचारक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची पात्रापात्रता तपासण्यात आली असून या 
संदर्भात भविष्यात कोणतेही प्रकरण उद्भवल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने 
यथायोग्य निर्णय घेण्यात येईल. 

जात पडताळणी कार्यालय यांच्याकडून प्राप्त जात पडताळणी प्रमाणपत्रासंबंधी भविष्यात 
कोणत्याही स्तरावर तफावत आढळून आल्यास संबंधित मागासवर्गीय अधिकाऱ्याची पदोन्नती 
रद्द करुन आवऱ्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-१३२४/प्र.क्र.१०९/नवि-२७, 


Vil. 


VIII. 


०२. 


पदोन्नती देण्यात येत असलेले अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२५.०५.२००४ च्या शासन 


निर्णयातील तरतूदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळवून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर 
आल्याचे दिसून येत नाही. तथापि, सदर मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांबाबत भविष्यात कोणतेही 
न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संचालनालयाची राहील. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार 
नाही. 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०२.०६.२०१४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार संबंधीत 
अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीपूर्वी मत्ता व दायित्व विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांक : ईएसबी-११२२/प्र.क्र.५२/१३, दि.१६.०६.२०२२ 
सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील अटींच्या अधीनतेने उक्त अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात येत 
आहे. 


खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार अधिकाऱ्यास सह संचालक, नगर रचना (गट- 


अ/राजपत्रित) पदावर तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
शिक २ ३ 
णं श्रीमती जयश्रीराणी बाळकृष्ण [सह संचालक, नगर रचना, नाशिक महानगर प्रदेश 
सुर्वे विकास प्राधिकरण, नाशिक (प्र.नि.) 
२ | श्रीमती सुप्रिया प्रभाकर थुल ।सह संचालक, नगर रचना, नागपूर महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण, नागपूर (प्र.नि.) 
३ _।श्री.आकाड टिकाराम बागुल Me संचालक, नगर रचना, नाशिक विभाग, नाशिक. 
४ | श्री.अशोक बाबूराव पाटील ।सह संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ, मुंबई (प्र.नि.) 
५ | Static मारुतीराव सह संचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 
देशमुख 
६ | श्री.धनंजय Rast खोत | सह संचालक, नगर रचना (मूल्यांकन), महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 
७  । श्री.विजय बाबाराव 31S सह संचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर. 
८ _  श्री.नवनाथ भाऊसाहेब सह संचालक, नगर रचना, छत्रपती संभाजीनगर 
नागरगोजे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
९ श्री.प्रकाश रामचंद्र ठाकूर  । सह संचालक, नगर रचना, झोपडपट्टी पुनर्वसन 


प्राधिकरण, बृहन्मुंबई (प्र.नि.) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-१३२४/प्र.क्र.१०९/नवि-२७, 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
a २ २ 
i श्री.विजयकुमार लक्ष्मण सह संचालक, नगर रचना, संगणकीकृत नियोजन कक्ष, 
वाघमोडे पुणे. (Digital Planning Cell) 
| q | श्री.ओवेस एजाज मोमीन सह संचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, 
अमरावती. 


०३. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचे ares प्राप्त होताच 
पदोन्नतीने नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


०४. या आदेशान्वये पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांचा पदस्थापना केलेल्या पदावर रुजू झाल्याचा 
अहवाल संबंधित कार्यालय / संचालक, नगर रचना, पुणे यांनी 10२७-॥॥००१७॥॥०॥.9०५.॥] या ई-मेल 
पत्त्यावर तात्काळ सादर करावा. 


०५. पदोन्नत अधिकारी हे पदोन्नतीने नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास किंवा पदोन्नती न 
स्वीकारल्यास, त्यांना पदोन्नती नको आहे, असे समजून सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्र.एसआरव्ही-१०८७/३१११/प्र.क्र.११/८९/१२, दि.३०.०४.२०११ मधील आदेशानुसार त्यांची पदोन्नती 
रद्द करण्यात येईल. तसेच अशा अधिकाऱ्यास कालबद्ध पदोन्नती / सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजना / 
सुधारित सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला / दुसरा लाभ मंजूर करण्यात आला असल्यास, 
वित्त विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र.आप्रयो-१०१५/प्र.क्र.१११/२०१५/सेवा-३, दि.२३ डिसेंबर, २०१५ 
मधील तरतुदीनुसार सदरचा लाभ काढून घेण्यात येईल. मात्र दिलेल्या लाभाची वसुली करण्यात 
येणार नाही. 


०६. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय, दि.१२.०९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार त्यांचे नांव निवडसूचीतून काढून 
टाकण्यात येईल. तसेच यानंतर पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची 
पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात येणार नाही. तद्नंतर गुणवत्तेप्रमाणे संबंधित अधिकारी 
पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास त्याचा नियमित निवडसूचीत समावेश करण्याबाबत त्यांच्या नांवाचा विचार 
करण्यात येईल. 


०७. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदग्रहण केल्याच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प न दिल्यास महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ११ (१) (ए) व महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) 
नियम, २००९ मधील नियम १३ (अ) (१) (२) (ब) (१ व २) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन त्यांची 
वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 
०८. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने नियुक्तीच्या ठिकाणी 
ज्या दिनांकास हजर होण्यास कळविण्यात आले आहे व ते नियुक्तीच्या ठिकाणी ज्या दिनांकास हजर 
होतील, याबाबत शासनास तातडीने अवगत करण्यात यावे. 

पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-१३२४/प्र.क्र.१०९/नवि-२७, 


०९. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने नियुक्तीच्या ठिकाणी 
हजर न झाल्यास किंवा राजकीय दबाव आणून नियुक्‍ती अन्य ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास, 
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात त्यानुसार नोंद घेण्यात येईल. तसेच राजकीय दबावाची 
कृती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ (३) व २३ चा भंग करणारी 
असल्याने संबंधित अधिकार्‍याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, यांची नोंद घेण्यात 
यावी. 


qo. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०८२६१४२१५९२३२५ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस र व नांवाने, 


Digitally signed by SUBRAO NARAYAN SHINDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dca1 eb8ab54859ea 
7920c9d0d 1622, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e 0» 
N A R A Y A N S H | N DE serialNumber=E5BB5862D0E131A274D92F7A1ACEF953E01301C1B 
OFB615DC6CCE4812BDED257, cn=SUBRAO NARAYAN SHINDE 


Date: 2024.08.26 15:38:41 +05'30' 


(सुबराव शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति :- 
सर्व संबंधित अधिकारी यांना संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत. 
प्रत :- 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, नगर विकास महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
८. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
९. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१.मुंबई. 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१३. अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर. 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-१३२४/प्र.क्र.१०९/नवि-२७, 


qo. gat, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नाशिक. 

१८.आयुक्‍्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर. 

१९.आयुक्‍्त, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई. 

२०. संचाळक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. 
(३-प्रती) 

२१.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 

२२. सर्व सह संचालक, नगर रचना. 

२३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर. 

२५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२६. निवडनस्ती / नवि-२७. 


KKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


